PA  २०१६-२०१७ वर्षाकरिता आदिवासी 
उपयोजनेच्या ५% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील 
गडचिरोली जिल्हा परिषदेतर्गत आरमोरी पंचायत 
समितीमधील मानापूर ग्रामपंचायतीला वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पेसाअ-२०१८/ प्र.क्र.२६९/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. आदिवासी विकास विभाग, शा. नि. क्र. पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९ /का-१७, 
दि. २१.०४.२०१५. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शा. नि. क्र. पेसाअ-२०१६/प्र.क्र.२८६(५)/का-१७, 
दि. १५.१०.२०१६. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१६-१७ मध्ये गडचिरोली जिल्हा परिषदेतर्गत ग्राम पंचायतींच्या गावांना वाचा H.2 वरील 
दि.१५.१०.२०१६ च्या शासना निर्णयान्वये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १४८ वरील मानापूर ग्राम पंचायत अंतर्गत मानापूर गावाला २८ आदिवासी 
लोकसंख्येनुसार रु.१३,५८८.३४ (रु.तेरा हजार पाचशे अठ्ठयाऐंशी चौतीस पैसे फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. तथापि मानापूर या गावाची आदिवासी लोकसंख्या ५२८ इतकी असल्याने उर्वरित 
Yoo आदिवासी ळोकसंख्येकरीता रु.२,४२,६४९/- (रु. दोन लक्ष बेचाळीस हजार Tel एकोणपन्नास फक्त) 
इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदरचा निधी ग्राम सभाकोष मानापूर यांचे बँक आफ इंडिया, 
वैरागड येथील बँक खाते क्र. ९६४११०११०००२४७५ (IFSC- 8<॥0०००९६४१) मध्ये वर्ग करावा. 
2. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११०२१५०८४४१९२४ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करून काढण्यास येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAJANAN RAMDAS isis inane naan 
DESHMUKH 


(गजाननरा देशमुख ) 

कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग 
प्रत, 
१. सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पेसाअ-२०१८/प्र.क्र.२६९/का.१७ 


२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
४. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 
५. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 
७. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 
८. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं) जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 
९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अहेरी, 
गडचिरोली, भामरागड. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली. 
११. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, आरमोरी, 
सरपंच/ अध्यक्ष, ग्रामसभा कोष समिती, मानापूर यांना उपलब्ध करून द्यावी.) 
१२. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व सहसचिव / उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय, सहायक 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. लेखाधिकारी, रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई- ३२. 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई, - ३२. 


१६. कक्ष अधिकारी, का-२ व का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


१७. निवड नस्ती (का. १७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


